राज्यातील दिव्यांगाच्या अनुदानित विशेष शाळा, 
संलग्न वसतिगृहे कर्मशाळा (प्रशिक्षण केंद्र आणि 
अनाथ मतिमंदाकरीताच्या बालगृहातील शिक्षक 
व शिक्षकेतर संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात 
शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने 
पदभरती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. : याचिका-२०२१/प्र.क्र.१३/दि.क.-१ 
३१, 32, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२३. 


परिपत्रक 

राज्यातील दिव्यांगांच्या अनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे कर्मशाळा (प्रशिक्षण केंद्र आणि 
अनाथ मतिमंदाकरीताच्या बालगृहातील शिक्षक व शिक्षकेतर संवर्गातील शासन निर्णय दि. १८ ऑगस्ट, 
२००४ च्या आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय ठरणारी शिक्षकीय संवर्गातील रिक्‍त पदे भरणेचे अनुषंगाने अटी व 
श्तींबाबत समक्रमांकाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर, 2023 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले 
आहे. सदर दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचे शासन परिपत्रकामध्ये अट क्र. १५ "xv. सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १८.०८.२००४ व शासन निर्णय क्र. याचिका- 
२०२१/प्र.क्र.१३/दि.क.-१, दि.२६.०७.२०२३ मध्ये नमूद दिव्यांग उपक्रमांमधील बाह्यस्रोताव्दारे घ्यावयाची 
रिक्‍त पदे भरताना वित्त विभागाच्या दि. २७.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे अनुपालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी." तसेच, अट क्रमांक १६ "xvi. उपरोक्‍त नमूद अटी तसेच शासनामार्फत रिक्‍त 
पद भरतीचे अनुषंगाने वेळोवेळी विहीत करण्यात येणाऱ्या अटींचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक 
राहील." या अटींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


2. सदरचे झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१९१६५८३७५१३५ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJESH BHASKAR GAIKWAD 


IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PERSONS WITH 
DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
0: 


5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1 fae3eca97e85924d0e44 


3758ade5f0221f9a, postalCode=400032, st=Mahi 


, st=Maharashtra, 
serial INUmber=26E17 1EC96C63F6333217D12FB6DA1C5A800CE18 
A7A6FDS9ABF19B8ED3F02A91 RAJESH BHASKAR GAIKWAD 


(XT. HT. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग,. (आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे मार्फत) 
सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे मार्फत) 
सहायक आयुक्त, मुंबई WEY मुंबई उपनगर, (आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे मार्फत) 

सर्व संबंधीत संस्था ( सबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत) 

निवड नस्ती (दि.क.-१). 


A 


SC AW 
2S SSS oS 


mm 


